संदर्भ:- 
१. कृषि व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्र.संकीर्ण-२०१७/प्र.क्र.३१/१७-अ, दि.१९/०४/२०१७ 
२. कृषि व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-०९१९/प्र.क्र.२२१/१४-अ, दि.०४/११/२०२० 
३. केंद्र शासनाचे पत्र क्र. 13-22/2023-PC, दि.१४ डिसेंबर, २०२४ 
४. शासन पत्र क्र.केंपुयो-२०२४/प्र.क्र.१२/२-अ, दि.१६ मे, २०२४ 

५. कृषि आयुक्तालयाचे पत्र जा.क्र. विप्रर/राखातेअ २४-२५/वाकृआ/प्रमाप्र/प्र.क्र.०१/१३३४९/२४, 


दि.१६ मे, २०२४ 


प्रस्तावना: 
राष्ट्रीय खादय तेळ अभियान करिता सन २०२४ -२५ करीता रु. ५९००.०० लाखाचा नियतव्यय 
कळवून नियतव्ययाच्या १२५ टक्के मर्यादेत (प्रलंबित दायित्वाचा) अंतर्भाव करुन वार्षिक कृती आराखडे 
प्रस्तावित करण्याबाबत केंद्र शासनाने दि. १४ डिसेंबर, २०२३ च्या पत्रान्वये सूचित केले होते. त्यानुसार 
राष्ट्रीय खादय do अभियान करिता रु.१२०९५.२१ लाखाचे वार्षिक कृति आराखडा कृषि आयुक्तालयाच्या 
नियोजन शाखेमार्फत राज्य स्तरीय मान्यता समितीच्या (SLSC) मान्यतेस सादर करण्यात आला होता. 


कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 


महाराष्ट्र शासन 


सन २०२४-२५ मध्ये राष्ट्रीय खादय 
तेल अभियान करिता वार्षिक कृती 
आराखड्यास प्रशासकीय मान्यता 


प्रदान करणेबाबत. 


SIR निर्णय क्रमांक : राखातेअ-२०२४/प्र.क्र.४४/४-ओ 


मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक: २८ मे, २०२४ 


राष्ट्रीय खादय तेल अभियान करिता वार्षिक कृति आराखड्यास राज्य स्तरीय समितीने दि. ०३ मे, 
२०२४ च्या बैठकीत मान्यता प्रदान केली आहे. त्यानुषंगाने कृषि आयुक्तालयाने दि.१६ मे, २०२४ च्या 
Varad सादर केलेल्या राष्ट्रीय खादयतेळ अभियानाच्या सन २०२४-२५ साठीच्या वार्षिक कृती 
आराखडयास प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्याबाबत शासन पुढीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे - 


शासन निर्णयः 
१. सन २०२४-२५ करिता राष्ट्रीय खादयतेल अभियान अंतर्गत एकूण ₹ १२०९५.२१ लाख (रुपये एकशे 
वीस कोटी पंच्याण्णव लाख एकवीस हजार) निधीच्या वार्षिक कृती आराखडयास पुढीलप्रमाणे 
प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


(रु. लाख) 
ee सन २०२४-२५ साठी प्रस्तावीत सन २०२३-२४ चे प्रलंबित प्रलंबित दायित्वासह वार्षिक कृती 
उपअभियान a कार्यक्रम दायित्व आराखडा 
हिस्सा) केंद्र राज्य एकूण केंद्र | राज्य | एकूण केंद्र राज्य एकूण 
गळीतधान्य ६६७५.०० | ४४५०.०० | १११२५.०० | ४५७.६९ | 304.92 | ७६२.८१ | ७१३२.६९ | ४७५५.१२ | ११८८७.८१ 
TBOs | ५९००.०० | ११.०० 9.33 १८.३३ | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 49.00 9.33 १८.३३ 
TRFA ९९.०० | ६६.०० | 984.00 | १४.४४ | ९.६३ | २४.०७ | 993.88 | ७५.६३ | 928.00 
एकूण एकंदर | ५९००.०० | ६७८५.०० | ¥423.33 | ११३०८.३३ | ४७२.१३ | 398.04 | ७८६.८८ | ७२५७.१३ | ४८३८.०८ | १२०९५.२१ 


शासन निर्णय क्रमांकः राखातेअ-२०२४/प्र.क्र.४४/४-ओ 


२. केंद्र शासनाच्या Re-Vamped Guidelines मध्ये (अनुसूचित जातीसाठी १६.६० टक्के, अनुसूचित 
जमातीसाठी ८.६० टक्के व सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी ७४.८०) नमूद केल्यानुसार सन २०२४-२५ मध्ये 
राष्ट्रीय खादय तेल अभियान करिता एकूण रु.१२०९५.२१ लाखाचा प्रवर्गनिहाय वार्षिक कृती आराखडा 


पुढीलप्रमाणे आहे. 

(रु. लाखात) 

केंद्र हिस्सा | २४०१-२४९८ | ४२७८.०० ५०७५.१८ ४०३.१८ ५४७८.३६ 

र सर्वसाधारण | डी-०३ | राज्य हिस्सा | २४०१-१५३५ | २८५२.०० ३३८३.४५ २६८.७९ ३६५२.२४ 
एकूण _—a (9930.00 ८४५८.६३ ६७१.९७ ९१३०.६ 

केंद्र हिस्सा | २४०१8४२८ ९४८.०० ११२६.३१ ५८.४६ ११८४.७७ 

२ | अनु. जाती = राज्य RA | २४०१8४३७ § 32.00 940.29 ३८.९७ ७८९.८५ 
एकूण po | १५८०.०० १८७७.१८ ९७.४४ १९७४.६२ 

केंद्र हिस्सा | २४०१५४८६ ४५०.०० ५८३.५१ १०.४९ ५९४ 

३ | अनु. जमाती | टी-०५ | राज्य हिस्सा | २४०१॥४७७ ३००.०० ३८९.०० ६.९९ ३९६ 
एकूण |. _--- | ७५०.०० ९७२.५१ १७.४८ ९८९.९९ 

केंद्र हिस्सा | | ५६७६.०० ६७८४.९९ ४७२.१३ ७२५७.१३ 

एकूण एकंदर राज्य हिस्सा a ३७८४.०० ४५२३.३३ ३१४.७६ ४८३८.०८ 
एकूण oa | ९४६०.०० ११३०८.३२ ७८६.८९ १२०९५.२१ 


३. सदर वार्षिक कृती आराखडयामधील पिकनिहाय तसेच घटक / उपघटक निहाय मंजूर आर्थिक व 
भौतिक लक्षांकाचे विवरण सोबतच्या प्रपत्र-१ ते ३ मध्ये नमूद केले आहे. सदर अभियानाची केंद्र व राज्याच्या 


६०:४० आर्थिक सहभागाच्या प्रमाणात अंमलबजावणी करण्यात यावी. 


४. सदर अभियानाच्या अंमलबजावणीकरीता केंद्र व राज्य हिस्स्याचा निधी प्रवर्गनिहाय ६०:४० प्रमाणात 
वेळोवेळी अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीद्वारे आयुक्‍त (कृषि) यांना उपलब्ध करुन देण्यात येईल. सदर निधी 
केंद्र व राज्य हिस्स्याच्या पुढील लेखाशिर्षाखाळी सन २०२४-२५ करिता करण्यात आलेल्या अर्थसंकल्पीय 
तरतूदीतून खर्ची टाकण्यात यावा - 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः राखातेअ-२०२४/प्र.क्र.४४/४-ओ 


प्रवर्ग केंद्र हिस्सा राज्य हिस्सा 
मागणी क्रमांक डी-३ मागणी क्रमांक डी-३ 
२४०१- पीकसंवर्धन २४०१- पीकसंवर्धन 
११४, तेलबिया ११४, तेलबिया 
(००)(०६)कृषि उन्नती योजना-राष्ट्रीय । (००(०१)कृषि उन्नती योजना-राष्ट्रीय तेलबिया 

सर्वसाधारण त्वा ae! 
तेलबिया व तेलताड अभियान व तेलताड अभियान 
ळलघुअभियान-१ (तेलबिया) ळलघुअभियान-१ (तेलबिया) (जिल्हा परिषद) 
(कें.पु.यो)(केंद्र हिस्सा ६०%) (राज्य हिस्सा ४०%) 
(२४०१२४९८), ३३-अर्थसहाय्य (२४०१५३५), ३३-अर्थसहाय्य 
मागणी क्रमांक एन-३ मागणी क्रमांक एन-३ 
२४०१- पीक संवर्धन २४०१- पीक संवर्धन 
(७८९) अनुसूचीत जाती उपयोजना (७८९) अनुसूचीत जाती उपयोजना 
अनुसूचित जाती । (०१) (२८) कृषि उन्नती योजना- (09) (२८) कृषि उन्नती योजना- 
राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान-गळीतधान्य | राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान-गळीतधान्य 
आणि तेलताड (केंद्र हिस्सा६०%) आणि तेलताड (राज्य हिस्सा४०%) 
(२४०१४२८), 33- अर्थसहाय्य (२४०१8४३७), ३३-अर्थसहाय्य 
मागणी क्रमांक टी-५ मागणी क्रमांक टी-५ 
२४०१- पीक संवर्धन २४०१- पीक संवर्धन 
(७९६) जनजाती क्षेत्र उपयोजना (७९६) जनजाती क्षेत्र उपयोजना 
अनुसूचित (०१) (१४ कृषि उन्नती योजना- (09) (१४) कृषि उन्नती योजना- 

nears राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान-राष्ट्रीय | राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान-राष्ट्रीय तेळबिया 

जमाती त oe 
तेलबिया व तेलताड अभियान व dears अभियान 
ळलघुअभियान-१ (तेलबिया) ळलघुअभियान-१ (तेलबिया) 
(कें.पु.यो)(केंद्र हिस्सा६०%) (आक्षेउयो) । (कें.पु.यो)(राज्य हिस्सा४4०%) 
(२४०१॥५४८६), ३३- अर्थसहाय्य (२४०१॥५४७७), 33- अर्थसहाय्य 


५. केंद्र शासनाने सदर अभियानातंर्गत विहित केल्याप्रमाणे अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती तसेच 
महिला शेतकरी लाभार्थ्यांना सदर योजनेंतर्गत लाभ देण्यात यावा. 

६. केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने राष्ट्रीय खादय तेल अभियान अंतर्गत राज्य शासनास सन २०२४-२५ करिता 
संदर्भाकिंत १४ डिसेंबर, २०२४ रोजीच्या पत्रान्वये दिलेल्या मान्यतेनुसार, तसेच चालू वर्षी अभियानाकरिता 
मंजूर केलेल्या कृती आराखड्यानुसार आणि वेळोवेळी केंद्रीय मंत्रालयाने दिलेल्या दिशानिर्देशानुसार सदर 
अभियानाची अंमलबजावणी करणे बंधनकारक राहील, याबाबत संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण) यांनी 
राज्यस्तरावरून अभियानाचे सनियंत्रण करावे, त्याप्रमाणे अभियानाची प्रभावी अंमलबजावणी व 
सनियंत्रणाकरिता वेळोवेळी अधिनस्त कार्यालयांना निर्देशित करावे. 

७. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानाच्या विविध घटकांतर्गत लाभार्थी होतकरी निवडतेवेळी अल्प व अत्यल्प 
भूधारक शेतकऱयांना वा सदर शेतकऱ्यांच्या गटांना प्राधान्य देण्यात यावे. तसेच, शेतकऱ्यांचे अर्ज मागवून 
पारदर्शक पद्धतीने लाभार्थ्याची निवड करावी. 

८. या अभियानातर्गत विविध निविष्ठांच्या खरेदीसाठी (खते, औषधे, बियाणे, सिंचन साधने, यंत्र /औजारे इ.) 
शासनाच्या प्रचलित धोरणानुसार थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खाती अनुदान जमा करण्यात (Direct Benefit 
Transfer) यावे. सदर निविष्ठांची खुल्या बाजारातून खरेदी करण्याचे स्वातंत्र लाभार्थ्याला राहील. तथापि, 
या अभियानातर्गत शासकीय संस्थांनी/ शासनाच्या सार्वजनिक उपक्रमांनी उत्पादित केलेल्या निविष्ठाचा 
पुरवठा करण्यात येत असल्यास संदर्भाकीत शासन निर्णय दि.१९/०४/२०१७ नुसार कार्यवाही करावी. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः राखातेअ-२०२४/प्र.क्र.४४/४-ओ 


९. कृषि विभागाच्या योजनांची महा-डीबीटी पोर्टलद्वारे अंमलबजावणी करण्याबाबत संदर्भाधीन शासन 
परिपत्रक दि.०४/११/२०२० नुसार कृषि यांत्रिकीकरण, सिंचन साधने व सुविधा, प्रमाणित बियाणे वितरण व 
पिक प्रात्यक्षिके याबाबींची अंमलबजावणी करावी. 
qo. संबंधित जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिका-यांनी/ताळुका कृषि अधिका-यांनी अभियानाकरीता लाभार्थींची 
निवड करून अभियानांतर्गत समाविष्ट कार्यक्रम राबविण्याच्या दृष्टीने लाभार्थ्याची यादी तालुका स्तरावर 
संकलित करावी. सदर यादीमध्ये होतक-यांचे नांव, गांव, सर्वे/गट क्रमांक या बाबींसह मोबाईल/दूरध्वनी 
क्रमांक बँक खाते क्रमांक, आधार क्रमांक इ. बाबतची माहितीचा अंतर्भाव असावा. त्याचप्रमाणे 
अभियानांतर्गत निवडण्यात आलेल्या लाभार्थांची यादी निधी प्राप्त झाल्यापासून १५ दिवसांमध्ये कृषि 
विभागाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी संबंधित जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिका-यांची 
राहील. 
११. सदर लाभार्थाच्या यादीनुसार सर्व लाभार्थी होतक-यांच्या शेतावर हाती घेण्यात आलेल्या कार्यक्रमाची 
प्रत्यक्ष तपासणी त्या-त्या गावातील कृषि सहाय्यकांनी करावयाची असून, त्यांनी आपला अहवाल तालुका 
कृषि अधिका-यांमार्फत जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिका-यांना सादर करावयाचा आहे. त्याचप्रमाणे, कृषि 
सहाय्यकांचे अहवाल प्राप्त होताच सदर कार्यक्रमांतर्गत राबविण्यात आलेल्या कामांच्या पर्यवेक्षीय 
तपासणीचे उचित प्रमाण संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण) यांनी मार्गदर्शक सूचनेमध्ये विहित करावे. 
१२. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०५२८१२१२५६५१०१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, “AGRICULTURE 
AND ADF DEPARTMENT, 


2.5.4.20=f981d5a9fec2eSd5dc36F39695b5f0e4ff5b340cd5420dF7 cb. 
28990d692e36, postalCode=400032, st=M; 


‘ode=: st=Maharas! 
serialNum| ber=90BBB9D3E7E74DE43F8070E2A9A65BFD42747F 1995A, 
4F22FDC0240939AAB0835, SANTOSH BANSIRAO KARAD 


2024.05.28 12:29:02 +05'30' 


(संतोष कराड) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 


-O 


मा. मंत्री (कृषि) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
मा.विरोधी पक्ष नेता, विधानसभा, विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
मा.विरोधी पक्ष नेता, विधानपरिषद, विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 
अपर मुख्य सचिव (नियोजन), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
अपर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
प्रधान सचिव (कृषि), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य बियाणे महामंडळ, अकोला. 
qo) संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण), कृषि आयुक्तालय, साखर संकुल, शिवाजीनगर, पुणे. 
११) सर्व विभागीय कृषि सहसंचालक 
१२) सर्व जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी 
१३) महालेखाकार ( स्थानिक निकाय लेखा परिक्षा व लेख), मुंबई. 
१४) महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपुर 
१५) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपुर 

) 

) 

) 

) 


A 


CC ww 


mM 


S Cc 
Ye waowwere veo Tee Dela 


(३ 


vo 


१६) Ud जिल्हा कोषागार अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य 

१७) सहायक संचालक (लेखा-१), कृषि आयुक्तालय, पुणे 

१८) वित्त विभाग (कार्या. व्यय-१ / अर्थसंकल्प - १३), मंत्रालय, मुंबई 
१९) निवड नस्ती. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


प्रपत्र -१ 


राष्ट्रीय खाद्य तेल अभियान-गळीतधान्य (NMEO-Oilseed) सन २०२४-२५ वार्षिक कृती आराखडा 


लक्षांक 


अ. क्र. तपशील मापदंड परिमाण आर्थिक (रु.लाख) 
केंद्र हिस्सा राज्य हिस्सा एकूण 


अ) बियाणे घटक 


पायाभूत बियाणे उत्पादन रु.२५००/क्वि. कवि. ३३५०० ५०२.५० ३३५.०० ८३७.५० 
प्रमाणित बियाणे उत्पादन रु.२५००/क्वि. fea. ६७००० १००५.०० ६७०.०० १६७५.०० 


aa 
3 ।प्रमाणित बियाणे वितरण (HHYV's बियाणे) रु.४०००/क्वि fea. २०६०० ४९४.४० ३२९.६० ८२४.०० 


प्रमाणित बियाणे वितरण (तीळ) रु.८०००/क्वि 
verre rer) |... fae | 2002.40 9334.00 3330.40 
ब) ।तंत्रज्ञान प्रसारक घटक 
पिक प्रात्यक्षिके 
) भुईमुग रु.१००००/हे. हे? १५०० ९०.०० ६०.०० १५०.०० 
हे. ७५००० २७००.०० १८००.०० ४५००.०० 
. 300 ५.४० ३.६० ९.०० 
: १४००० २५२.०० १६८.०० ४२०.०० 
५०० ९.०० ६.०० १५.०० 
: १५० २.७० 4.¢0 ४.५० 
we fie eae |... 3048.90 2038.80 ५०९८.५० 


७ |'ोतकरी शेतीशाळा रु.१२५००/शेतीशाळा संख्या ५०० ३७.५० २५.०० ६२.५० 
८ |शेतकरी प्रशिक्षण रु.२४०००/प्रशिक्षण संख्या २५० ३६.०० २४.०० ६०.०० 


९ ।विस्तार अधिकारी प्रशिक्षण रु.३६०००/प्रशिक्षण संख्या २५ ५.४० ३.६० ९.०० 
एकूण तंत्रज्ञान प्रसारक ee) |... |...“ | ३१३८.०० २०९२.०० ५२३०.०० 


क) |उत्पादन वाढीसाठी निविष्ठा घटक 


| १० | ० |जिप्सम/पायराईट्स/डोलोमाईट/सल्फर इ. रु.७५०/हे २५००० ११२.५ ७५.०० १८७.५० 


हे 
|_११_| जैविक खते रु.३००/हे हे २५००० ४५.०० ३०.०० ७५.०० 
१२ ।पिक संरक्षण औषधे /जेविक कीड नियंत्रण रु.५००/हे हे. २५००० ७५.०० ५०.०० १२५.०० 
हे 


२ 
१३ ।|एन.पी.व्ही.पुरवठा रु.५००/हे ; २५००० ७५.०० 40,00 424.00 
१४ नॅनो युरिया, नॅनो डीएपी रु.५००/हे हे. २५००० ७५.०० ५०.०० १२५.०० 


१५ पाईप्सचा पुरवठा प्रकारानुसार रु.५०/- ते रु. २०/- मीटर ९५०००० २८५ १९०.०० ४७५.०० 
एकूण उत्पादन वाढीसाठी निविष्ठा घटक fe |... | ६६७.५० ४४५.०० १११२.५० 
फ्लेक्झी निधी घटक 


; रु.१.८० लाख/यंत्र ; 
छोटे तेल घाणा सयंत्र संख्या ७६ ८२.०८ ५४.७२ १३६.८० 
(SMAM मा.सुचनानुसार) 


क्क 


डीझेल/ विद्युतचलित पंपसंच रु.१००००/संच संख्या ५६६२ ३३९.७२ २२६.४८ ५६६.२० 
मनुष्यचलित टोकन यंत्र रु.१००००/संच संख्या ४७५ २८.५ १९.०० ४७.५० 


ड) 
इ) ।प्रकल्प व्यवस्थापन खर्च 


विभाग स्तरीय कार्यशाळ 
(२०० व्यक्‍ती X रु. १०००५ २ दिवस) 
प्रकल्प व्यवस्थापन चमू 


pe | संख्या १४ ३३.६० २२.४० ५६.०० 


) राज्य स्तरीय रा.अ.सु.अ.मागद३|क सूचनानुसार सख्या 8 १२.२४ ८.१६ २०.४० 


i 
ii) जल रीय रा.अ.सु.अ.मागद३|क सूचनानुसार सख्या 3¢ ९५.७६ ६३.८४ १५९.६० 


॥) 98ा* सर्विस चार्जेस“इतर चार्जेस fe | संख्या |. ..... | २०.२७ १३.५२ ३३.७९ 


पिक प्रात्यक्षिका अंतर्गत मृद नमुना परीक्षण रु.११०/हे. हे. ९१४५० ६०.३६ ४०.२४ १००.६० 
एकूणफेक्सीघटक(ड) ee ६६७.४१ ४४४.९४ १११२.३५ 


) 
ee 
3 
8 
५ ।मनुष्यचलित सायकल वर चालणारे सीड ड्रील रु.५०००/संच संख्या ४७५ १४.२५ ९.५० २३.७५ 
६ [ters निर्मिती (साठवणूक सुविधा) रु.१२.५० लाख /गोदाम संख्या १९ १४२.५ ९५.०० २३७.५० 
9 
) 
दिं 
२ 
३ 
४ 


संकीर्ण रु.१.७७१५ लाख/जिल्हा संख्या २० २१.२६ १४.१७ ३५.४३ 
डिजिटल पीक सर्वेक्षणासाठीप्रोसाहन |... | संख्या ९१४५० १६.४६ १०.९७ २७.४३ 


एकूण प्रकल्प व्यवस्थापन खर्च (इ) १९९.५९ १३३.०६ ३३२.६५ 
एकूण (अतेइ) ६६७५.०० ४४५०.०० १११२५.०० 


3) प्रलंबित दायित्व 038-8 |... ee ee | 840.88 304.92 ७६२.८१ 


एकूण एकंदर ढ णफढ[ईक्‍्|____ |... |... | ७१३२.६९ ४७५५.१२ ११८८७.८१ 


प्रपत्र -२ 
राष्ट्रीय खाद्य तेल अभियान-वृक्षजन्य तेलबिया (NMEO-TBO) सन २०२४-२५ वार्षिक कृती आराखडा 


घटक/बाब ृ थिंक (रु.लाख) 
भौतिक = 
१ क्षेत्र विस्तार घटक 
वृक्ष निहाय लागवड 


FATT तेलबिया लागवडी पऱ्यात देखभाल 


per [owe [os 


2) तंत्रज्ञान प्रसार घटक 


क्क क्स बळ 


विस्तार कर्मचारी/ ee 
OO0OO/- 
अधिकारी/निविष्ठा विक्रेते प्रशिक्षण सख्या 
8 as रु. 10,000/- सख्या ८ १.०८ ०.७२ १.६० 
पंपसंच 


= 


प्रपत्र -३ 
राष्ट्रीय खाद्य तेल अभियान- (NMEO-TRFA Oilseed ) सन २०२४-२५ वार्षिक कृती आराखडा (रु.लाख) 


घटक/ बाब र परिमाण आर्थिक 


समुह गटप्रात्यक्षिके 


zs 

| 

a 

a A वयाचा डा 
एकात्मिक अन्नद्रव्य व्यवस्थापन 

र 


नॅनो युरिया, नॅनो डीएपी रु.५००/हे हे. ०.३० ०.२० ०.५० 


Bio- 
रु.५००/हे ०.५० 
Pesticide} 


T= | P= 
=== 
ei १ A 
el 


